प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत सन 2029-22 मध्ये 
प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या नवीन कामांच्या 
कार्यान्वयीन यंत्रणा व कामाच्या शिर्षकांच्या अनुषंगाने 
शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-१० मे, २०२२. 


१) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : २९ मार्च, 2022. 

२) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 

३) जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक यांचे पत्र क्र.जिनिस/क-१२/संस-२/प्रादे-पर्य/ 
२१-२२/८२५, दिनांक ०८.०४.२०२२. 

४ सहायक संचालक, पर्यटन संचालनालय यांचे पत्र क्र. प.सं./विकास/मौ.शिरुर व 
मौ.इज्जतगांव/४/प्र.क्र.२००/२०२२/७७८८,दि.१९.०४.२०२२. 


शुद्धीपत्रक : 

a संदर्भ क्रमांक १ व 2 येथील शासन निर्णयान्वये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांची 
कार्यान्वयीन यंत्रणा स्तंभ क्रमांक ३ येथील कार्यान्वयीन यंत्रणे ऐवजी स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे 
वाचण्यात यावी.:- 


अ.क्र कामे संदर्भाधिन शासन सुधारीत कार्यान्वयीन 
निर्णयात नमूद यंत्रणा 
कार्यान्वयीन यंत्रणा 
विळा २ ३ a 
१ | देवी मंदिर देवस्थान वावी, ता. सिन्नर | कार्यकारी अभियंता(इवद) | कार्यकारी अभियंता (इवद) 
विभाग क्र.२, जि.प. विभाग क्र.१, जि. प., 
नाशिक नाशिक 
२) | भागोजी नाईक स्मारक सांगवी, ता. | कार्यकारी अभियंता(इवद) | कार्यकारी अभियंता (इवद) 
सिन्नर विभाग क्र.२, जि.प. विभाग क्र.१, जि. प., 
नाशिक नाशिक 
3) ।श्री कानिफनाथ महाराज मंदिर | कार्यकारी अभियंता(इवद) | कार्यकारी अभियंता (इवद) 
देवस्थान, पंचाळे, ता. सिन्नर विभाग क्र.२, जि.प. विभाग क्र.१, जि. प., 
नाशिक नाशिक 
४) | कळसूआई देवस्थान, इंदोरे ता. कार्यकारी अभियंता(इवद) | कार्यकारी अभियंता (इवद) 
इगतपूरी विभाग क्र.२, जि.प. विभाग क्र.१, जि. प., 
नाशिक नाशिक 
५ | नाशिक जिल्हयातील दिंडोरी व कार्यकारी अभियंता कार्यकारी अभियंता (इवद) 
निफाड तालुक्‍यातील कामे (ई.व.द.) विभाग क्र.१ विभाग क्र.३, जि. प., 
जिल्हा परिषद, नाशिक नाशिक 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


&) । नाशिक जिल्हयातील विकास कामे अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता (इवद) 
घारगड (गडगड) किल्ला ता. इगतपूरी सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, जि. प., 
येथील विकास कामे मंडळ, नाशिक नाशिक 

७ ।ता. दिंडोरी, जि.नाशिक येथील | कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता (इवद) 
विकास कामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, जि. प., 

(उत्तर),विभाग नाशिक नाशिक 

८) । मौजे संगमेश्वर ता. जि. नाशिक | कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता (इवद) 
येथीळ विकास कामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, जि. प., 

विभाग, नाशिक नाशिक 

९) | एकलहरे, ता.नाशिक येथील उज्वला | कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, 
लॉन्स ते गंगावडे रस्ता काँक्रीटीकरण | सार्वजनिक बांधकाम । सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
करणे विभाग, नाशिक नाशिक 

qo) | कोठुरे, ता. निफाड येथील विकास कार्यकारी अभियंता कार्यकारी अभियंता, 
कामे बांधकाम (इ व द) विभाग सार्वजनिक बांधकाम 

क्र.३, जि. प. नाशिक विभाग, नाशिक 

११) | पिनाकेश्वर महादेव मंदिर, जातेगांव, ae कार्यकारी अभियंता, 

या सिमेंट कार्यकारी दा eee ee 
ता. नांदगांव येथे सिमेंट Rare Soe Gab सार्वजनिक बांधकाम (पूर्व) 
त rc ee सार्वजनिक बांधकाम beeen ets 
, वाहनतळ व कार विभाग, नाशिक 
पाणीप =. wt are विभाग, नाशिक 
पाणीपुरवठा इ. कामे करणे 

१२) | जोतिलिंग देवालय, वाघापूर, ता. ete ee कार्यकारी अभियंता 
भुदरगड कोल्हापूर कार्यकारी अभियंता eee 
, जि. कोल येथे ee (दक्षिण), सा.बां.विभाग, 
बहुउद्देशीय सभागृह बांधणे व (बांधकाम), दक्षिण, जि. प. कोल्हापूर 
बहुउद्देशीय सभागृह बांधणे व परिसर कोल्हापूर ल 
सुधारणा करणे ल 
सुधारणा करणे. 

१३) | शहापूर तालुक्‍यातील माहुली किल्ला | कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता, 
परिसरातील सुशोभिकरण करणे व | बांधकाम विभाग, जिल्हा सार्वजनिक बांधकाम 
पायाभूत सुविधा निर्माण करणे परिषद, ठाणे विभाग-२, जि. ठाणे 

१४ | अशोका धबधबा पर्यटन स्थळाच्या | कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता, 
ठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण | बांधकाम विभाग, जिल्हा सार्वजनिक बांधकाम 
करणे, ता. शहापूर परिषद, ठाणे विभाग-२, जि. ठाणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


२. संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेले काम “मौजे इज्जतगांव, जि. नांदेड, 
ता. उमरी येथील मेन रोड ते महादेव मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे” या 
ऐवजी “मौजे इज्जतगांव, जि. नांदेड, ता. उमरी, येथील मेन रोड ते भवानी मंदिरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे” 

३. या संदर्भातील इतर अटी व शर्ती संदर्भ क्रमांक १ व २ येथील शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 

४. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०५१०१५३५०६६८२३ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Ujjwala 50511 यान 
Dandekar — 
(उज्ज्वला सं. दांडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
२. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरिक्षा व लेख), मुंबई / नागपूर. 
३. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. जिल्हाधिकारी, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, नांदेड. 
५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, नांदेड.. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, नांदेड.. 
७. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
८. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 
९. अवर सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती/ पर्यटन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


